राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजना 
अंतर्गत केंद्र हिळछ्याचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. (लेखाशिर्ष- २२१५ ९८४४) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२/(भाग-१)/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
सातवा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- (१) पाणी पुरवठा व स्वचछता विभाग, शासन निर्णय क्र.राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२(भाग-१) 
/पापु-१०, दिनांक २४.०८.२०१८. 
(२)पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२/(भाग-१ / 
पापु-१० दि.११ सप्टेंबर,२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त वाचा (२)येथील शासन शुध्दीपत्रक LE करण्यात येत आहे . तसेच उपरोक्त वाचा - 
(१येथील दि.२४/८/२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


२. शासन निर्णयातील परिच्छेद-२ खालीलप्रमाणे वाचावा:- 


“ यावर होणारा खर्च मागणी क्र.वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ७८९, 
अनुसूचित जातींकरीता fears घटक योजना, ०१, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत योजना, (०१) (०१) 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) (केंद्र हिस्सा), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२१५ ९८४४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१८-१९ साठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा.” 


SE सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करूनण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९१७१४३४३४२८२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | | 
८१५१५ ॥॥॥ 


ate! 
ition Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=280e2beac20f52604 1 fee94f6226522e1407a7féaa 


M a Nn e 0b06c8769634d48c2976bc, cn=Vasant Bhimrao Mane 


Date: 2018.09.17 14:39:32 +05'30' 


(वसंत भि. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.८२/(भाग-१)/पापु-१० 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४३)/वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व विभागीय आयुक्त, 


६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर/औरंगाबाद/रायगड/ चंद्रपूर/ 


नागपूर 


. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) जिल्हा परिषद/कोल्हापूर/ 


औरंगाबाद/रायगड/चंद्रपूर/नागपूर 
संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 


. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, कोल्हापूर/औरंगाबाद/ रायगड/ 


चंद्रपूर/नागपूर 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी,/ कोल्हापूर/औरंगाबाद/रायगड/तचंद्रपूर/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

१४. 
१५. 


कक्ष अधिकारी(पापु-०४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/पापु-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


